विभागीय पुनर्विलोकन समिती व विभागीय 
अभिवेदन समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. पसंप्र-२०२०/प्र.क्र.२७/पदुम-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१.०२.२०२० 


संदर्भ:- सा.प्र.वि, शासन निर्णय क्रमांक: एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, दि.१०.०६.२०१९ 


शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम १०(४) व नियम ६५ अनुसार सार्वजनिक 

हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३०वर्षे 
अर्हताकारी सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावर, यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हा, सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता 
(पात्र/अपात्र) आजमाविण्याच्या दृष्टीने त्यांचे पुनर्विलोकन करुन सुयोग्य व कार्यक्षम अधिकारी / कर्मचारी यांना 
शासन सेवेत पुढे चालू ठेवावे व अकार्यक्षम तसेच संशयास्पद सचोटी असणा-या अधिकारी / कर्मचारी यांना शासन 
सेवेतून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे असे शासनाचे धोरण आहे. 
2. सदर Palos धोरणानुसार, wae विभागामधील पुनर्विलोकनास पात्र होणा-या अधिकारी / 
कर्मचारी यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षाची सेवा झाल्यावर, त्यांची सेवेत 
राहण्याची पात्रापात्रता (पात्र/अपात्र) आजमाविण्याच्या दृष्टीने त्यांचे पुनर्विळोकन करुन शिफारस करण्यासाठी / 
नियमानुसार आव्यक ती पुढील कार्यवाही करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहेत. 

(१ गट-अ(राजपत्रित) (वरिष्ठ वेतन श्रेणी) ग्रेड वेतन ७६०० व त्यापेक्षा अधिक परंतु १०००० पेक्षा कमी, गट- 
अ (राजपत्रित) (कनिष्ठ वेतन श्रेणी) ग्रेड वेतन ७६०० पेक्षा कमी व गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांकरिता विभागीय 


पुनर्विलोकन समिती खालीलप्रमाणे असेल. 


विभागीय पुनर्विलोकन समिती 
व्यि सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव (पदुम) अध्यक्ष 
२ | सह सचिव / उप सचिव (पशुसंवर्धन) सदस्य 
३ । सह सचिव/ उप सचिव (दुग्धव्यवसाय) सदस्य 
४ | कार्यासन अधिकारी (पदुम-१ Gee ang 


विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या शिफारशीनुसार, जे राजपत्रित अधिकारी शासन सेवेत ठेवण्यास पात्र 
ठरतील अशा गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिका-यांबाबतच्या शिफारशी अंतिम निर्णयासाठी समुचित प्राधिका-यास 
सादर करण्यात येतील. 

विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या शिफारशीनुसार जे गट-अ आणि गट-ब चे अधिकारी सेवेत चालू राहण्यास 
निर्विवादपणे अपात्र ठरणार असतील अशा अधिकाऱ्यांच्या मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या निर्णयाविरुध्दच्या अभिवेदनावर 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०२०/प्र.क्र.२७/पदुम-१ 


विचार करण्याकरिता सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय दि. १.०३.२०१७ नुसार गठीत करण्यात आलेले 
आस्थापना मंडळ क्र.२ हे अभिवेदन समिती असेल. 

(२ विभागीय पुनर्विळोकन समितीच्या शिफारशीनुसार, जे गट-अ (राजपत्रित) (कनिष्ठ वेतनश्रेणी) ग्रेड 
वेतनश्रेणी 9६०० पेक्षा कमी व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांच्या सेवा पुनर्विलोकनानंतर मुदतपूर्व 
सेवानिवृत्तीच्या निर्णयाविरुध्दच्या अभिवेदनावर विचार करण्याकरिता खालीलप्रमाणे विभागीय अभिवेदन समिती गठीत 
करण्यात यावी. 


विभागीय अभिवेदन समिती 
he | सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव (पदुम) अध्यक्ष 
सह सचिव / उप सचिव (मत्स्यव्यवसाय) सदस्य 
अवर सचिव (पदुम-३) सदस्य सचिव 


सदर समिती त्यांच्या शिफारशी अंतिम निर्णयासाठी समुचित प्राधिका-यांना सादर करील. 
३. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि. १०.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या कार्यपध्दती 
व सूचनांनुसार सेवा पुनर्विलोकन कार्यवाही करण्यात येईल. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२००२०३१७०४४६४००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2020.02.03 17:15:11 +05'30' 


(दि. ज. शेडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 
३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे-०७. 
४. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) पुणे. 
५. सर्व प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सहआयुक्त 
६. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपाआयुक्‍्त 
७. सर्व जिल्हा wae अधिकारी, जिल्हा परिषद 
८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


